क्रांतीवीर खाज्याजी नाईक यांचे मौजे 
हेडगेवार नगर (धरणगांव), ता. धरणगांव, 
जिल्हा जळगांव येथे स्मारक बांधकामासाठी 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१९/प्र.क्र.६०/योजना-११ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- २६मार्च, २०२४. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, दिनांक ११ 
ऑगस्ट, २०१६. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.स्मारक-२०१९/प्र.क्र.६०/योजना-११, दि.०३.०२.२०२३. 


प्रस्तावना : 

क्रांतीवीर खाज्याजी नाईक यांचे मौजे हेडगेवार नगर (धरणगांव), ता. धरणगांव, जिल्हा जळगांव येथे स्मारक 
उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जळगाव कार्यालयाने सादर केलेल्या रु.१४९९.९६ लक्ष किमतीच्या सुधारित 
अंदाजपत्रक व आराखड्यास मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२८.१२.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर स्मारकाच्या आराखड्यास या विभागाच्या दि.०३.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये 
रु.१४९९.९६ लक्ष किंमतीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने सदर स्मारक बांधकामासाठी निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२०२४ करिता लेखाशीर्ष-मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, १९६ 
जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतीना सहाय (००) (०६) थोर व्यक्तींची स्मारके उभारण्याकरिता अनुदान 
(२५१५२४८६), ३१ सहायक अनुदान (योजनांतर्गत) या लेखाशीर्षांतर्गत रुपये २०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. या लेखाश्रीर्षाखाली वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून क्रांतीवीर खाज्याजी 
नाईक यांचे मौजे हेडगेवार नगर (धरणगांव), ता. धरणगांव, जिल्हा जळगांव येथील स्मारक बांधकामासाठी 
रु.५,००,००,०००/- (रु. पाच कोटी फक्त) इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


२. सदर स्मारकाच्या बांधकामावरील खर्च भागविण्याकरिता जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगाव यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून जिल्हाधिकारी, जळगांव यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर स्मारकावरील खर्चाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांची राहील. 
त्यांनी सदर स्मारकाचे बांधकाम कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमळनेर, जिल्हा जळगाव 
यांच्याकडून करुन घेण्याची कार्यवाही करावी. तसेच स्मारकाच्या कामाची प्रगती तसेच उपयोगिता संबंधिची माहिती, 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१९/प्र.क्र.६०/योजना-११ 


उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करावे व महालेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाच्या ताळमेळाबाबतची 
कार्यवाही करावी. तसेच विहीत कालावधीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


3. सदर स्मारकाच्या बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्याची व कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही 
याबाबतची जबाबदारी जिल्हास्तरीय स्मारक समितीची राहील. 


४. सदरहू खर्च सन २०२३-२४ करिता SURNAM क्रमांक-एल-३, २५१५-इतर ग्राम विकास कार्यक्रम, 
१९६ जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतीना सहाय (००) (०६) थोर व्यक्तींची स्मारके उभारण्याकरिता अनुदान 
(२५१५२४८६), ३१ सहायक अनुदान (योजनांतर्गत) या लेखाशीर्षांतर्गत प्राप्त अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १२५/१४४४, दिनांक १९.०३.२०२४ 
व वित्त विभागाच्या २४५/२०२४/व्यय-१५ दि. २२.०३.२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ मधील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२६१२५६१८४५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
KA | U | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e45 
G N YA 0b51a9e92eede8c323934f82edb538d3b20, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DB07FE 


CF7919C2D83796E88930D62D44E7A4A6D 
ACBEE7EOE, cn=KALU GONYA VALVI 


Date: 2024.03.26 13:33:54 +05'30' 


(का.गो.वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उपमुख्यमंत्री, (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१९/प्र.क्र.६०/योजना-११ 


६. मा.पालकमंत्री, जळगांव जिल्हा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
८. सर्व मा.विधान परिषद सदस्य / मा.विधानसभा सदस्य. 

९. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
१०. मा.प्र.स.(ग्राम विकास विभाग), बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-१. 

११. मा.अ.मु.स.सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. मा.अ.मु.स.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. मा.प्र.स.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१६. विभागीय आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. 

१७. जिल्हाधिकारी, जळगाव. 

१८. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगांव 

१९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

२०. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,जळगांव. 

२१. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अंमळनेर,जळगांव. 

२२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव 

२३. सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगांव. 

२४. वित्त विभाग (व्यय -१५, अर्थसंकल्प-१६/१७), मंत्रालय, मुंबई. 

२५. कक्ष अधिकारी, वित्त-१ कार्यासन, ग्राम विकास विभाग. 

२६. निवड नस्ती (यो-११). ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


